माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 

रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 

स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 

अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
कराड नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ५ मे, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ तां.क.१, 
दिनांक ८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ तां.क.१, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषीके व सदर बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या रकमेमधून हाती 
घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ 
फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 


२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक संस्थांना 
प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. ३.०९ कोटी किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, कोल्हापूर महानगरपालिका यांची 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, कराड नगरपरिषदेने सादर केलेल्या रू ३.०९ कोटी किंमतीच्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रू.७७,८९,७४६ /- किंमतीची खाली नमूद केलेली कामे वगळता उर्वरित 
रू.२,३१,२८,४७०/- कोटी किंमतीच्या कामांना (या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविल्या 
प्रमाणे) खालील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


e वृक्ष गणना रू. २५,००,०००/- 

© श्रीगणेश मूर्ती विसर्जन कुंड रू. १४,९६,३४६/- 
०» पिण्याच्या पाण्याचे ATM रू. १३,३२,०००/- 

© वायू गुणवत्ता तपासणी रू. ९,८६,४००/- 

© अल्युमिनियम ब्रॅडिंग रू. १४,७५,०००/- 


२. सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या कामांवरील 
रक्‍कम रू.७७,८९,७४६ /- कराड नगरपरिषदेने शहराचे हरित आच्छादन वाढविण्याकरीता वापरणे 
आवश्यक आहे. त्यानुसार, सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संबंधित 
शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरीसह प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा सादर करावा असा निर्णय समितीने 
घेतला. 


३. अटीव शर्ती : 


१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कराड नगर परिषद राहील. 

२) सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या कामांवरील 
रक्‍कम रू. ७७,८९,७४६/- शहराचे हरित अच्छादन वाढविण्यसाठी वापरण्यात यावी. त्यासाठी 
सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प ASUS तयार करून त्यास संबंधित शहर अभियंत्याची 
तांत्रिक मंजूरी घेवून स्थानिक संस्थेच्यास्तरावर अंमलबजावणी करावी. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात 
यावा. 

8) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्या 
पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


Oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०५१८१४१७७२०४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SANDIP 5 KAMBLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCode=400032, harashi 
2.5.4,.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426167ed60f5 1dcb34812d7d246: 
9a9¢8557¢, p ym=79EA9C474F7D4F5206B9ED0C363B1 191 1FOA3D59, 

1 E6E3F448F34D 1DD3C4B0B04F8D07D573564E9568COFO1BBF 

302B61CDO8D36F2, cn=SANDIP S KAMBLE 
Date: 2022.05.05 18:15:14 +05'30' 


(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

६. जिल्हाधिकारी. सातारा 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

८ 

8 


मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद 
निवडनस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


जोडपत्र-१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ /तां.क.१ 
दिनांक ५ मे, २०२२ चे सहपत्र. 


Estimate ; 
Expenditure 


Estimate No. Name of Work Amount Rs) 
5. 


(Rs.) 


ESSENTIAL EXPENSES ON TREE 


Sub Estimate | NURSERY, BUTTER-FLY GARDEN & 
-0F PLANTS 


oy | PLANTS 
CHAINLINK FENCING ३३,७६,२६९ 


MAINTENANCE OF OLD & NEW 
E) 9¥,2§,(9§0 
GREEN AREA 


Total (Green Cover Expansion, 
including GST) 


B) | BUTTERFLY GARDEN ३,५२,२६२३ 


१,२४,६४,९६६.०० 


2 | OTHER ESSENCIAL EXPENSES जा 


Sub Estimate 
२ OLD WELL RESTORATION ५,४८,१५२.०० 
-0 
Sub Estimate 
3 RAINWATER HARVESTING ३६,८०,२०८.०० 
-0 
Sub Estimate | RAINWATER PERCOLATION 
2,9€,323.00 
- 0४ TRENCHES 
Sub Estimate | ROOF TOP SOLAR SYSTEM ON 
33,38,C§0,.00 
-OvA MUNICIPAL COUNCIL BUILDING 
ROOF TOP SOLAR SYSEM ON 
Sub Estimate 
Bae COMMUNITY & PUBLIC TOILET - ९,३९,६८५.०० 
५॥०.<१८७९२७--२९२९६८५ 
Sub Estimate 
COMPETITIONS 92,08, 2C8.00 
ल्या! 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


Estimate ; 
Expenditure 


(Rs.) 


Estimate No. Name of Work Amount 
(Rs.) 


ECO Friendly Ganesh Festival 
A) वि ३६,०००.०० 
Competition 
ECO Friendly Ganesh Idol Competition शिका 


Cycle Marathon Competition | 
— 
_ 
et 
PSs 
a 
Ee 
al 


Sub Estimate 
r ELECTRICAL ENERGY AUDIT ७,३२,९८७.०० 
- 0 


— Toa] | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


